मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या दुसऱ्या 
टप्प्याच्या (Phase-ll) कामासाठीचा निधी 
वितरीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३११६/प्र. क्र. ७७/पोल-३ 
गृह विभाग, २ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २६ सप्टेंबर, २०१६ 


वाचा - 
१) महाराष्ट्र शासन आणि मे. लार्सन अँड gat कंपनी यांचे दरम्यान दि.७.२.२०१५ रोजी 
झालेला करार 

शासनाचे समक्रमांकाचे दि.७७.२.२०१५ चे कार्यादेश 

गृह विभाग शासन निर्णय क्र. आयएसएस-१००९/प्र.क्र.३१३/भाग-२/विज्ा-४, 
दि.६.१.२०१४. 

गृह विभाग शासन निर्णय क्र. सीसीटी-३११५/प्र.क्र.१९७/पोल-३, दि.०२.०३.२०१६. 
गृह विभाग शासन निर्णय क्र. आयएसएस-१००९/प्र.क्र.३१३/विशा-४, 
दि.२७.०७.२०११. 

६) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१६/प्र.क्र. ८९-अर्थ-३, दि.२०.४.२०१६ 

७) उच्च स्तरीय समितीच्या दि.१०.०५.२०१६ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

८) मे.लार्सन अँण्ड टुब्रो लि. या कंपनीने सादर केलेले दि.०२.०९.२०१६ चे देयक. 

९) सल्लागार पिडब्ल्युसी कंपनीचा दि.१२.०९.२०१६ व दि.२०.०९.२०१६ चे ई-मेल संदेश. 
१०) मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्प आरएफपी व्हॉल्यूम क्र. १. 

११) उच्च स्तरीय समितीच्या दि.२०.०८.२०१६ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 


प्रस्तावना- 
मुंबई शहरात सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी मे. लार्सन अँन्ड टुब्रो 


— 


2 
3 


— 


8 
4 


SS «> 


SS «<< 


कंपनी लि. या कंपनीसोबत दि.०७.०२.२०१५ रोजी शासनाने करार केला आहे. सदर करारानुसार 


मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्पाची एकूण किंमत रु. ९४९ कोटी एवढी ठरविण्यात आली आहे. सदर 


प्रकल्पासाठी गृह विभाग शासन निर्णय दि.०६.०१.२०१४ अन्वये एकूण रु.६०० कोटी एवढया 


रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आळी आहे. तसेच तदनंतर गृह विभाग शासन निर्णय 


दि.०२.३.२०१६ अन्वये रु. ३४९ कोटी एवढया रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आळेली आहे. 


गृह विभाग शासन निर्णय दि.२७.०७.२०११ अन्वये उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदान समिती गठीत 


करण्यात आलेली आहे. सदर समितीच्या दि.१०.०५.२०१६ रोजीच्या बैठकीमध्ये मुंबई सीसीटीव्ही 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३११६/प्र. क्र. ७७/पोल-३ 


प्रकल्पाची एकूण किंमत रु. ९९६ कोटी एवढी निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच सदर बैठकीमध्ये 


घेतलेल्या निर्णयानुसार Pra संख्येनुसार मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या कामाचे टप्पे निश्चित 


करण्यात आले आहेत. त्यानुसार पहिल्या CLA (phase-l) एकूण ९३७ कॅमेरे, दुसऱ्या टप्प्यात 


एकूण १८८० कॅमेरे व तिसऱ्या टप्प्यात एकूण १८८० कॅमेरे कार्यान्वित (Go-Live) करण्याचे निश्चित 


करण्यात आले आहे. मे. लार्सन अँण्ड टुब्रो लि. या कंपनीने संदर्भाधीन दि.०२.०९.२०१६ रोजीच्या 


पत्रान्वये रु. १३०,८८,९७,६२४/- एवढया रकमेचे देयक शासनास सादर HS आहे. शासनाने सदर 


कंपनीशी केलेल्या करारानुसार एकूण भांडवली खर्चाच्या २०% रक्‍कम कंपनीस पहिला टप्पा 


कार्यान्वित (Go-Live) झाल्यावर अदा करणे आवश्‍यक आहे. प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा कार्यान्वित 


(Go-Live) झाल्यावर एकूण भांडवली खर्चाच्या ३०% रक्‍कम अदा करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार 


सल्लागार पीडब्ल्युसी कंपनीने मे.लार्सन अँण्ड टुब्रो कंपनी लि. या कपंनीला मुंबई सीसीटीव्ही 


प्रकल्पाच्या दुसऱया टप्प्याच्या कामाची देयके अदा करण्यासंदर्भात दि.२०.०९.२०१६ रोजीच्या 


ई-मेल संदेशाद्वारे अहवाल सादर केला आहे. सदर अहवालानुसार मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या 


दुसर्‍या टप्प्याच्या कामासाठी मे.लार्सन अँण्ड टुब्रो कंपनी लि. या कपंनीला निधी वितरीत करण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन नर्णय निर्णय:- 


मे. लार्सन अँड टुब्रो कंपनी लि. व शासन यांच्यामध्ये दि.०७.०२.२०१५ रोजी मुंबई 


सीसीटीव्ही प्रकल्पासंदर्भात करार झाळेला आहे. सदर करारानुसार प्रकल्पाच्या एकूण भांडवली 


खर्चाच्या (Capex) ३०% रक्कम मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा कार्यान्वित (Go-Live) 


झाल्यावर कंपनीला अदा करणे आवश्‍यक आहे. दि.१०.०५.२०१६ रोजीच्या उच्च स्तरीय समितीच्या 


बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयाच्या आधारे सीसीटीव्ही Area संख्येनुसार प्रकल्पाचे तीन टप्पे 


निश्चित करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार दुसऱया टप्प्यात १८८० कॅमेरे कार्यान्वित (Go-Live) 


करणे आव्यक आहे. मे. लार्सन अँड टुब्रो लि. या कंपनीने मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या दुस-या 


टप्प्याचे काम पूर्ण केळे असून त्यानुसार मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा दि.१९.०९.२०१६ 


रोजी कार्यान्वित (Go-Live) झाला असे घोषीत करण्यात आले आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३११६/प्र. क्र. ७७/पोल-३ 


= त्यानुषंगाने या शासन निर्णयान्वये मे. लार्सन अँड cal कंपनी लि. या कंपनीला मुंबई 


सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या दुसर्‍या टप्प्याच्या कामासाठी रु.११३,२५,०७,२६१/- (रुपये एकशे तेरा 


कोटी पंचवीस लाख सात हजार दोनशे एकसष्ट फक्त ) एवढी रक्‍कम वितरित करण्यास मंजुरी 


देण्यात येत आहे. 

३. सदर रक्कमेची देयके कंपनीला अदा करतांना आयकर वजाती करुन अदा करण्यात 
यावी. 

8. प्रस्तुत प्रकरणी उपरोक्त प्रमाणे होणारा खर्च हा “मागणी क्र.बी-१०, ४०५५ - पोलीस 


यावरील भांडवली खर्च, ८०० इतर खर्च, (००) (०९) सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे (४०५५ ०२२३) या 


अंतर्गत ५२ यंत्रसामग्री साधनसामग्री”या लेखाशीर्षाखाळी खर्ची टाकण्यात यावा व तो 


सन २०१६-१७ या वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचा शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१६/प्र.क्र. ८९-अर्थ-३, 


दि.२०.४.२०१६ ला अनुसरुन प्रशासकीय विभागाला असलेल्या अधिकारान्वये तसेच वित्त 


विभागाचा शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ 


मधील वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र 


आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व अनु.क्र. 


४, नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय विभागाला असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदरहु रक्कम आहरीत करण्यासाठी पोळीस आयुक्त, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी व 


त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिका-याला आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणुन घोषीत 


करण्यात येत आहे. त्यांनी उपरोक्‍त निधी Larsen & Toubro Ltd.-SW&C BU या कंपनीच्या १६३, 


अन्नासलाई, चेन्नई-६०० ००२ येथील सीटी बँकेच्या शाखेचे खाते क्र. 0521466308 (IFSC Code - 


९1110000003) (MICR CODE OF THE BANK-600037002) या खात्यावर जमा करण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३११६/प्र. क्र. ७७/पोल-३ 


७. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०९२६१२०६०६६१२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


क . Digitally signed by Kailas Arjun Gaikwad 
a | a S [| (1 Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Deputy Secretary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Gaikwad __ srisissnanseteets oso 
(कैलास गायकवाड) 
BY सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा.राज्यमंत्री, गृह (शाहरे) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव 

५. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

६. प्रधान सचिव (fears) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. पोलीस आयुक्त, मुंबई 

९. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

१०.महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१३.मे. लार्सन अँड cal क॑. लि, एल अँड टी हाऊस, एन. एम. मार्ग, बलार्ड इस्टेट, 
मुंबई-१ 

१४.मे.प्राईसवॉटर हाऊस कुपर्स लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, दादर (पो, 
मुंबई-४०० ०२८ 

१४.वित्त विभाग, व्यय-७/वित्तीय सुधारणा 

१६. अर्थसं-१/गृह विभाग, मुंबई 

१७.रोख शाखा/ गृह विभाग, मुंबई 

१८. निवडनस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


